महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित सतत व 
समवर्ती लेखापरिक्षण योजना राबविण्यासाठी निर्माण 
केलेली २ अस्थायी पदे दि. ०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ 
पर्यंत चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मरास ०२२३/प्र.क्र.४२/१८-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र. राजस १००८/प्र.क्र.५३८/५-स, 

दि. ०५.०५.२०११. 

२) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालय यांचे पत्र. जा.क्र. 
कक्ष-१/आस्था/पणन सहकारी संस्था/मुदतवाढ/२०२३/१७४२, दि.१४/०८/२०२३. 

३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. मरास ०२२३/प्र.क्र.४२/१८-स, 
दि. १७/०२/२०२३ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ३१/०८/२०२३. 

५) शासन शुध्दिपत्रक, वित्त विभाग, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ०६/०९/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ अन्वये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील स्थायी/ अस्थायी पदांच्या 
आढाव्यानुसार सहकार विभागाचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला असून सदर आकृतीबंधामध्ये प्रस्तुत 
२१ पदांचा समावेश आहे. उपरोक्त वाचा क्र. ३ अन्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकांच्या सतत व समवर्ती 
लेखापरिक्षणासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या २१ पैकी ०२ अस्थायी पदांना दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास शासनाने मंजूरी दिलेली होती. सदरची मुदत वाढ संपुष्टात येत असल्याने त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी बँकांच्या सतत व समवर्ती लेखापरिक्षण योजना राबविणेबाबत लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली २१ पैकी 
०२ अस्थायी पदे सन २०२३-२४ या कालावधीसाठी पुढे चालू ठेवण्याबाबत ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने 
लेखापरीक्षण विभागास आवश्‍यकतेनुसार काम करण्यासाठी वर नमूद वाचा क्र. २ च्या पत्रान्वये सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयामार्फत प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांच्या उपरोक्‍त वाचा क्र. २ मधील 
प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकांच्या सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण करण्यात आलेली 
खालील ०२ अस्थायी पदे कार्यरत आहेत. या पदांना दिनांक ०१/०९/२०२३ पासून दिनांक २९/०२/२०२४ पर्यंत या 
शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढीस मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ARTA ०२२३/प्र.क्र.४२/१८-स 


अ.क्र पदनाम |. वेतनश्रेणी | पदसंख्या 
१ | विशेष लेखापरीक्षक,वर्ग-१ एस - २० : ५६१००-१७७५०० १ 
२ | लेखापरीक्षक श्रेणी-१ एस - १४ : ३८६००-१२२८०० १ 
एकूण प २ 


या प्रित्यर्थ होणारा खर्च हा सहकार,पणन व वदस्रोद्योग विभाग, मागणी क्र. व्ही-२ मधील अर्थसंकल्पीय 
लेखाशिर्ष "२४२५-सहकार-१०१-सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण, १०१-(एक)(ए) लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग 
(२४२५ ०२२७)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक 
३१/०८/२०२३ व शासन शुध्दिपत्रक, दिनांक ०६/०९/२०२३ अन्वये संबंधित प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
मुदतवाढीच्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२७१४३०२२५१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAHUL यी 
०१०९१७ पव स्का 
SHINDE Pare शिवली 
(राहूल शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२ महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (३ प्रती) 
३) महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर (३ प्रती) 
8) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (सर्व) 
५) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
८) सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
९) सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक , मुंबई. 
१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई 
११) वित्त विभाग (व्यय-२) /(वित्तीय सुधारणा-१) /अर्थसंकल्प-१९ /व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१२, मंत्रालय, मुंबई 
१२) कार्यासन अधिकारी ५-स,/१२-स,/१७-स, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई 
qx) विशेष लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, वर्ग-२, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या 
१५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


